अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नियुक्‍्तीकरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा :- रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग झा.नि. क्र. अमामं १९९८/प्र.क्र.३६३/ रोस्वरो-१, दि. २७.११.१९९८ 


प्रस्तावना- 

राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत दि. २७.११.१९९८ अन्वये अण्णासाहेब पाटील 
आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि 
संस्थापन नियमातील नियम ८२ (१) मधील तरतूदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नेमणूक करणे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय - 

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, 
नवी मुंबई यांची तर श्री. संजय उर्फ संजोय मारुतीराव पवार, कोल्हापूर यांची उपाध्यक्ष पदी नियुक्‍ती करण्यात येत 
असून सदर नियुक्‍ती पुढील आदेशापर्यंत सुरु राहील. 


२. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१८०९०४१७१४५४८३०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe 
DN: ment Of Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Baban 
S h ९ s h r a O ची 1016! 


ostalCode=400032, 


M Baban Sheshrao Mand\ 
andwe oo, 


(ब. हो. मांडवे) 
शासनाचे उप सचिव 


) मा. राज्यपालांचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा. श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील, प्रोग्रेसिव्ह हाईनेस, फ्लॅट नं. १००१, HOT नं ५/६, सेक्टर-१६ अ, स्टेट 
बँक ऑफ इंडियासमोर, पाम बीच रोड, सानपाडा, (पूर्व) नवी मुंबई ४०० ७०५ 
६) श्री. संजय उर्फ संजोय मारुतीराव पवार, २१४२, ई-वॉर्ड, अनंत बंगला, एस. टी. वर्कशॉप शोजारी, ताराबाई 
पार्क, कोल्हापूर. 
) व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्रर (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


nt And Entrepreneurship 


a, 
905c7fca9Sea9a4a68053d53dd 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम २०१७ / प्र.क्र. ९०/ रोस्वरो -१ 


मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

आयुक्‍त, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 

निवडनस्ती (रोस्वरो -१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


